ORM साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाच्या अधिपत्याखाळील पथकर 
स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या पथकर 
वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. खाक्षेस २०२०/प्र.क्र.४०/रस्ते-९अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९.०३.२०२० 
प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना साथीच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र शासनाने सर्व पथकर 
स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनांवरील पथकर वसुलीस स्थगिती दिली 
आहे. 


त्याअनुषंगाने, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यामधील सा.बां.विभाग व महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ यांच्या अधिपत्याखालील सर्व पथकर स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या 
(Goods Transport) वाहनांवरील पथकर वसुलीस स्थगिती देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यात उद्भवलेल्या PRAT साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सा.बां.विभागाच्या 
अधिपत्याखालील सर्व पथकर स्थानकांवर माल वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनांवरील 
पथकर वसुलीस दिनांक २९.०३.२०२० रोजी मध्यरात्री १२.०० पासून स्थगिती देण्यात येत आहे. पथकर 
वसुलीच्या स्थगितीचे हे आदेश पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत अंमलात राहतील. 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिपत्याखालील सर्व पथकर स्थानकांवर माल 
वाहतूक करणाऱ्या (Goods Transport) वाहनांवरील पथकर वसुलीस दिनांक २९.०३.२०२० रोजी 
मध्यरात्री १२.०० पासून स्थगिती देण्यात येत आहे. पथकर वसूलीच्या स्थगितीचे हे आदेश पुढील आदेश 
निर्गमित होईपर्यंत अंमलात राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३३०१६२९२८५३१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Chandrashekhar | ४ णा 


partment, postalCode=400032, st=Maharashi 


2.5.4.20=2¢8893d1513ab2ea4a7f8c612a31ac748bd05ab00efd5 


Prabhakar Joshj/-23222cc30err 
(चंद्रशेखर प्रभाकर जोशी) 
सचिव (रस्ते), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (सा.बां. मंत्रालय, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. ALR मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस २०२०/प्र.क्र.४०/रस्ते-९अ 


६. मा.अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. उपाध्यक्ष व व्यवस्थपकीय संचालक, म.रा.र.वि.म. 
८. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई 
९. सह व्यवस्थापकीय संचालक-१, म.रा.र.वि.म. 
१०. मुख्य अभियंता व सह सचिव(सा.बां.वि.) मंत्रालय, मुंबई यांचे Rag सहाय्यक 
११. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
१२. मुख्य अभियंता, कोंकण, सा.बां.प्रादेशिक विभाग 
१३. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, पुणे 
१४. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
१५. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
१६. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
१७. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
१८. कार्यासन रस्ते-९अ, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


